सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, राजपत्र क्र . ३६ ] 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८- १४ , २०१६ /भाद्रपद १७ - २३ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १७, किंमत : 0 .00 रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब व १५४४ 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १५४५ 
असलेले नियम व आदेश . 

१५४५ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , - 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१५६० 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १६ ऑगस्ट, २०१६ . 


२ . सदर नियुक्तीस दि . १६/ ०८/ २०१६ पासून पुढील सहा महिन्यांचा 
कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या 
स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


३ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


क्र . जीपीए -१४१५/ प्र. क .४१/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता, १९०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ अन्वये मुबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ औरंगाबाद 
येथे अॅड . उज्वल भोगल व अॅड . अनिकेत देशमुख यांना शासन अधिसूचना 
क्र . एचसीए- २०१२/( १७० )/ का . १४ दि . १६/ ०८ / २०१४ अन्वये २ वर्षाकरिता 
सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती 
देण्यात आली असून त्यांचा सेवाकाल दि . १५/ ०८ / २०१६ रोजी समाप्त होत 
आहे . 


५. सदर नियुक्ती ही बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन . 


औ . भाग १ - ३६ 


१५४४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४, २०१६ / भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


१५४५ 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : - १६ ऑगस्ट , २०१६ . 


क्र . डीजीपीए - २७१५/ प्र . क . २६४/ का . १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहीता , 
१९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व 
महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१९८४ च्या नियम १३ तसेच या नियमात शासन अधिसूचना विधि व न्याय 
विभाग क्र . संर्कीण -५९१५/(२७ )/ का . १४, दि . ०३/०२/२०१५ व दि . १३ /०२/ 
२०१५ च्या शुध्दिपत्रकान्वये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीस अनुसरुन नांदेड 
जिल्ह्याकरिता अॅड . अमरीतसिंग हरभजनसिंग वसरीकर यांना जिल्हा 
सरकारी वकील व सरकारी अभियोक्ता या पदावर दि . १६/ ०८/ २०१६ 
पासून पुढील दोन वर्षांचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण 
होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


Officers (Appointment, Conditions Of Service and 
Remuneration ) Rules, 1984 . 

3 . The fees and other charges of Adv .J . B . Navale, 
shall be paid by Home Department as per the pro 
posal approved by this dept. 

4 . The Government reserves the right to revoke / 
modify /annul the order without assigning any reasons . 

By order and in the name of theGovernor of 
Maharashtra , 

V. T . Tambe, 
Section Officer,Law & Judiciary Deparment. 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


२ . सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 

३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

४. सदर नियुक्ती ही बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या अधीन 
राहून करण्यात येत आहे . 


पहा :- श्री एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी 
यांचे पत्र क्र . २६९ / २०१६ , दिनांक ११.०७.२०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


संजीव केळुसकर , 
अवर सचिव , महाराट्र शासन . 


क्र . ब - २( १ )/ ५१०१/ २०१६ . - श्री एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७.०७.२०१६ ते ३०.०७. २०१६ या एकूण 
( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , रेजच्या पुढे दिनांक ३१.०७.२०१६ रोजीची 
सुट्टी जोडून , दिनांक २६.०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०१.०८ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एन . डी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


Law and Judiciary Department 

Hutatma Rajguru Chowk , 

Madam Cama Road , 
Mantralaya, Mumbai - 400032 
Dated : 12th August, 2016 . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एन . डी . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , उमरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


०२ 


No. SPP- 1414 / U. O . R. 09 / D - XIV : -Inexercise of 
the powers conferred by sub -section (8 ) of the section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 
(Act No. II of 1974 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv. Janardan Bhagwatrao Navale 
as “ Additional Special Public Prosecutor " for 
conducting the Special case bearing No. 3 /2012 
pending before the Sessions Court , Aurangabad Which 
is arising out of C . R . No. 192 /2007 registered at 
Krantichowk Police Station , Aurangabad . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, उमरी यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
भोकर यांनी पहावा . वर नमूद कालावधीत दिवाणी न्यायाधश कनिष्ठ स्तर , 
उमरी या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय 
प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , भोकर यांना याद्वारे प्राधिकृत 
करण्यांत येत आहे . 


नांदेड :- १४ जुलै , २०१६ . 


2 . His appointment is strictly subject to the 
conditions of service laid down in theMaharashtra Law 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


१५४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६/ भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


जोडून , दिनांक २२ .०७.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २७.०७.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- श्री आर . बी . भागवत , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांचे पत्र पृष्ठांकन क्र . ७५९/ २०१६, दिनांक १२.०७.२०१६ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री डी . जी . कांबळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


०२ 


क्र .ब - २( १)/ ५१०० / २०१६ . - श्री आर . बी . भागवत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २० .०७.२०१६ ते २२.०७.२०१६ ( दोन्ही 
दिवस धरुन ) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून 
दिनांक २३ .०७. २०१६ व २४. ०७. २०१६ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा , 
दिनांक १९ .०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २५.०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा व जरूरी व तत्कालीन काम दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पाहावे. वर नमूद कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व 
प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी 
करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर . बी . भागवत , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर . बी . भागवत , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड :- २० जुलै, २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


०२ 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांनी पहावे आणि जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, बिलोली यांनी पहावे. वर नमूद कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, बिलोली या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व 
प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी 
करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
बिलोली यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर 
यांचे पत्र जा . क्र . ९८२/ २०१६ , दि . २० .०७. २०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


नांदेड :- १४ जुलै, २०१६ . 


ए. एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , नांदेड . 


क्र . ब - २( १ )/ ५३६९/ २०१६ ,- श्री एस . एम . सरोदे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २५. ०७.२०१६ ते २७ .०७.२०१६ या एकुण ( ०३ ) 
दिवासांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २३ व २४.०७.२०१६ रोजीच्या 
सुट्टी जोडून , दिनांक २२ .०७.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २८ .०७. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


। रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री एस . एम . सरोदे, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


पहा :- श्री डी . जी . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे 
पत्र क्र . २५८ / २०१६ , दिनांक १९ . ०७. २०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस. एम . सरोदे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अर्धापूर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र .ब - २( १ )/ ५३२९ / २०१६ . - श्री डी . जी . कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक २५.०७. २०१६ ते २६ .०७. २०१६ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २३ व २४.०७.२०१६ रोजीच्या सुट्टी 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ -१४ , २०१६/ भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


१५४७ 


०४ .०८ . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पहावा . वर नमूद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अर्धापूर या 
आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. एम . खान , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


नांदेड :- २१ जुलै , २०१६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. एम . खान , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १, भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


ए .एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


०२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-३, नांदेड यांचे पत्र 
जा .क्र . ८५०२/ २०१६, दि . ११.०७.२०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, भोकर यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार जिल्हा न्यायाधीश – १ , नांदेड यांनी पहावा . तसेच 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, भोकर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या 
देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन 
रक्कम आहरित करण्यासाठी तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना 
याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


आदेश 


नांदेड :- २१ जुलै , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


क्र . ब - १( १ )/ ५३७३ / २०१६,- श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ३ , 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दि . २३ .०५.२०१६ ते ०८ .०७. २०१६ या एकुण ( ४७) दिवसांची अर्जित 
रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ०९ . ०७. २०१६ व १० .०७. २०१६ रोजीच्या सुट्टीचा 
फायदा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह विशेष बाब मंजूर करण्यांत 
येते . 


१० 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ३, 
नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . एन . आर . गजभिये , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
धर्माबाद यांचे पत्र क्र . ६२९/ २०१६ , दि . २७.०७. २०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, 
जिल्हा न्यायाधीश - ३, नांदेड या जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


आदेश 


नांदेड :- २१ जुलै , २०१६ . 


क्र . ब - २( १ )/ ५५८८/ २०१६ , - श्री . एन. आर. गजभिये, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . १४.०७.२०१६ ते २६ .०७.२०१६ पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरुन ) एकुण ( १३ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यांत येते . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यामुळे श्री . एन. आर . गजभिये, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात 


येते . 


जिल्हा न्यायाधीश यांजाकडून 
वाचा :- श्री . ए. एम . खान , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १, भोकर यांचे पत्र 
क्र . ७४२/ २०१६ , दि . २० .०७.२०१६ व सोबत रजेचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . आर . गजभिये , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , धर्माबाद हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


नांदेड :- २८ जुलै, २०१६ .. 


क्र . ब - २( १)/ ५४०१/ २०१६. - श्री . ए. एम . खान , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० 
अन्वये दिनांक ०१.०८ .२०१६ ते ०३.०८ .२०१६ ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्यामागे दि . ३१.०७.२०१६ रोजीच्या सुट्टीस 
जोडून , दिनांक ३०.०७.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 


ए. एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


१५४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६/ भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


११ 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , माहूर हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

०२ 


वाचा :- श्री . जी . ओ . अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - २ , नांदेड यांचे पत्र 
क्र . ९३७९ / २०१६ , दिनांक ०१.०८ . २०१६, सोबत विहीत नमुण्यातील रजेचा 
अर्ज . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , माहूर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट यांनी 


पाहावा. 


आदेश 


नांदेड :- ०८ ऑगस्ट , २०१६ . 


ए. एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश -१, नांदेड . 


क्र . ब – ५/ ५८०९ / २०१६ .- श्री . जी . ओ. अग्रवाल , जिल्हा न्यायाधीश - २, 
नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ६१ 
अन्वये दिनांक २५ .०७.२०१६ ते ३०.०७.२०१६ ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकूण ०६ दिवसांची परिवर्तीत रजा , रजेच्यामागे दिनांक २३ व 
२४ जुलै , २०१६ व पुढे दिनांक ३१.०७.२०१६ रोजीची सुट्टी जोडून , मंजूर 
करण्यांत येते . 


१३ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरुन परत आल्यामुळे, श्री . जी . ओ . अग्रवाल, जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
नांदेड यांना पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यांत येते . 


वाचा :- श्री एस . बी . शेख, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड यांचे पत्र 
जा .क्र . ६००२/ २०१६, दिनांक . ०८ .०८ .२०१६ व सोबत रजेचा अर्ज व 
त्यावरील आदेश . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . ओ . अग्रवाल , 
जिल्हा न्यायाधीश - २, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


नांदेड :- २ ऑगस्ट , २०१६ . 


ए . एल . यावलकर, 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


क्र . ब- १(१ )/ ६१०९/ २०१६.- श्री . एस . बी . शेख , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १६.०८ . २०१६ ते २०. ०८ . २०१६ या एकुण ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्यामागे दिनांक १४ . ०८ . २०१६ व रजेच्या पुढे 
दिनांक २१ . ०८ . २०१६ रोजीची सुट्टी जोडून , दिनांक १३.०८ .२०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ .०८ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . शेख , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


१२ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री . आर . के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , माहूर 
यांचे पत्र क्र . ८६६ / २०१६, दिनांक ०६ .०८.२०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री एस . बी . शेख, तर्दथ 
जिल्हा न्यायाधीश- १, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. 


आदेश 


क्र .ब - २( १)/ ६०४३ / २०१६. - श्री . आर. के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , माहूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . ०८ .०८ . २०१६ ते १०.०८ . २०१६ या एकूण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्यामागे दिनांक ०७.०८ . २०१६ रोजीची सुट्टी 
जोडून , दिनांक ०६.०८.२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
११.०८ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे दिनांक १४ . ०८ . २०१६ 
ते १६ .०८ .२०१६ या कालावधीतील कार्यभार तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ३ , 
नांदेड यांनी पहावा व दिनांक १७.०८ . २०१६ ते २० . ०८ .२०१६ या कालावधीतील 
कार्यभार तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२, नांदेड यांनी पहावा . 


___ नांदेड :- १० ऑगस्ट , २०१६ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आर. के . पुरोहित , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, माहूर हे पूर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. के . पुरोहित , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६/भाद्रपद १७-२३, शके १९३८ 


१५४९ 


१४ 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर ,किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्री . डी . टी . वसावे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांचे 
पत्र पृष्ठांकन जा .क्र . ३५४०/ २०१६ , दि . १२ .०८ .२०१६ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . आर . कोलते , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


आदेश 


क्र .ब - २( १)/ ६२०४/ २०१६ ,- श्री . डी . टी . वसावे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . १७.०८ .२०१६ ते २२. ०८ . २०१६ ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकुण ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक १६.०८ .२०१६ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २३ .०८ .२०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, किनवट यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांनी पहावा . 


नांदेड :- १६ ऑगस्ट , २०१६ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . टी . वसावे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१, 

नांदेड . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वतेन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी . वसावे, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


१६ 
जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा :- श्री आर . टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कंधार यांचे 
पत्र पृष्ठांकन क्र . १३८६/ २०१६, दि . ११. ०८ . २०१६ , सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचा उपरोक्त 
कालावधीतील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी 
पहावे. वर नमूद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड या 
आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची 
लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत 
येत आहे . 


क्र . ब - २( १ )/ ६२४९ / २०१६,- श्री आर . टी . नागरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दि . १६.०८ . २०१६ ते १८ .०८ . २०१६ ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
या एकुण ( ०३ ) दिवासांची अर्जित रजा , दिनांक १५. ०८ . २०१६ रोजीच्या 
ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतर ते दिनांक १९ .०८. २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


नांदेड :- १६ ऑगस्ट , २०१६ . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ , 

नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री आर. टी . नागरे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहातील . 


१५ 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री आर. टी . नागरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


वाचा :- श्री . जी . आर . कोलते , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , किनवट 
यांचे पत्र जा .क्र . १४५८ /२०१६ , दि . १५. ०८ .२०१६, सोबत विहीत नमुन्यातील 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


क्र . ब - २( १ )/ ६२१०/ २०१६,- श्री . जी . आर . कोलते, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . १८ .०८ .२०१६ ते २०.०८ .२०१६ या एकुण ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २१.०८.२०१६ रोजीची सुट्टी 
जोडून , दिनांक १७. ०८ . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२२ .०८ . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कंधार यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
१६.०८ . २०१६ रोजीचा कार्यभार दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावे व दिनांक १७.०८ . २०१६ व १८ .०८ . २०१६ या कालावधीतील 
कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा . 
नांदेड :- १७ ऑगस्ट , २०१६ . 

ए . एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, नांदेड . 


१५५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६/ भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


०२ 


१७ 

जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नांदेड यांचे पत्र क्र . ३५६९ / २०१६, दि . १६ .०८ . २०१६ , सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 


आदेश 


दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भोकर यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील विशेष अधिकार क्षेत्रातील कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावा व जरूरी व तत्कालीन काम दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भोकर यांनी पाहावा . वर नमूद कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भोकर या आस्थापनेशी संबंधीत सर्व 
प्रकारच्या देयकांवर , हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी 
करुन रक्कम आहरित करण्यासाठी दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , भोकर यांना याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 


क्र . ब - २( १ )/ ६२७१/ २०१६, - श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १६.०८ .२०१६ ते १७.०८ .२०१६ या 
एकुण ( ०२ ) दिवासांची अर्जित रजा, रजेच्यामागे दिनांक १५.०८ . २०१६ 
रोजीची सुट्टी जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत 
येते . 


नांदेड :- १९ ऑगस्ट , २०१६ . 


ए. एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


१९ 
अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती सी . व्ही . शिरसाट , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड :- १८ ऑगस्ट , २०१६ . 

ए .एल . यावलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित आहेत , 
१ . दि . १५/ ०८ / २०१६ रोजी स्वातंत्र्य दिन साजरा होत आहेत . 
२. दि . १७/ ८/ २०१६ रोजी नारळी पोर्णिमा निमित्त भाविक मोठ्या प्रमाणात 
मंदिरात दर्शनाकरीता गर्दी करतात . 
३. दि . १८ / ०८ / २०१६ रोजी रक्षाबंधन हा सण सर्वत्र साजरा होणार आहे . 
४ . दि . २४ / ०८ / २०१६ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सणा निमित्त मंदिरात 
मोठ्या प्रमाणात भाविक दर्शना करीता गर्दी करतात व भजन किर्तनाचे 
आयोजन करतात . 
५. दि . २५ /०८ /२०१६ रोजी गोपाळकाला ( दहिहंडी) उत्सव सर्वत्र साजरा 
होणार आहे . 
६ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लिम आरक्षण , मराठा आरक्षण , चारा टंचाई , पाणी टंचाई , शेतकरी 
आत्महत्या या कारणामुळे) अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता आहे . 

अधिसुचना 


१८ 


जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- श्री दे. ग . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर यांचे 
पत्र पृष्ठांकन जा . क्र . ३०७/ २०१६, दिनांक १८ .०८.२०१६, सोबत विहीत 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे बंदी 
आदेश . 


क्र .ब - २( १)/ ६३२४/ २०१६. - श्री दे. ग . कांबळे, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील 
नियम ५० अन्वये दिनांक २२.०८ .२०१६ ते २३ .०८ . २०१६ या दोन दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २१.०८ .२०१६ रोजीच्या सुट्टीला जोडून , 
दिनांक २० .०८ . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२४ . ०८ . २०१६ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूवीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 


क्र .२०१६/ एमएजी -१ /सीआर -४ , - वरील प्रमाणे धार्मीक सण , 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम जिल्हयात शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी म्हणून पोलीस अधिक्षक , 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र जा . क्र . जिविशा/बंदी आदेश/ ३३७६ / 
२०१६ उस्मानाबाद दि .१० /०८ /२०१६ अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ )( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश लागू 
करण्याबाबत विनंती केली आहे . पत्रातील आशय विचारात घेता मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १) व ( ३) लागू करण्या इतपत माझे 
समाधान झाले आहे. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री दे. ग. कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री दे. ग . कांबळे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियिम २२ ) 
चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , याव्दारे असे आदेश देत 
आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६/ भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


१५५१ 


व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास : 


२० 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


१ ) शस्त्र , लाठया , काठया ,बंदुका , तलवारी, चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


पहा :- १ . श्री . स . स . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , परंडा 
यांचे पत्र जा . क्र . २१४८ / १६ , दिनांक १२ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 


२) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


आदेश 


४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 


५ ) आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करता येणार नाहीत . 


६) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे, नकाशे , घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 


क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ७०१६/ २०१६ . - श्री . स . स . पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , परंडा यांची दिनांक 
१६ ऑगस्ट , २०१६ ते २० ऑगस्ट , २०१६ या (०५ ) पाच दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील नियम - ५० नुसार 
(रजेपुढील दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१६ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यांत येवून , दिनांक १५ ऑगस्ट , २०१६ स्वातंत्र्य 
दिनाच्या ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमानंतर पासून ते दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१६ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यन्त मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत 


७) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/ प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार नाही . 


येते . 


८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्देशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . स. स. पाटील हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, परंडा म्हणून काम पहातील . 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक १३/ ०८ / २०१६ चे ०६.०० 
पासून ते दिनांक २६/ ०८ / २०१६ चे २४ . ०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस धरून ) 
अंमलात राहतील . 


जर श्री . स . स . पाटील, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , परंडा म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री .स. स . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र. वर्ग, परंडा यांच्या सदरील रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती. दि . शि . चोथे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क. स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , परंडा यांच्याकडे ठेवण्यांत 


येतो . 


आणखी असेही आदेश देत आहे, की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२) चे कलम ३७(३ ) प्रमाणे मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी 
एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास किंवा मिरवणुका 
काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत करीत आहे की , 
शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासनाचे 
अधिकारी , कर्मचारी , अंत्य यात्रा , धार्मिक कार्यक्रम यास हे आदेश लागू 
राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार 
पोलीस अधिक्षक , उपअधिक्षक, मंडळ पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक 
यांना राहतील . 


उस्मानाबाद , १२ ऑगस्ट, २०१६ . 


सौ . प्रा .प्र. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


२१ 


हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक १३/ ०८ / 
२०१६ चे ०६.०० पासून ते दिनांक २६/०८/२०१६ चे २४. ०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 


हे आदेश आज दिनांक ११/०८ / २०१६ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , कळंब यांचे पत्र 
क्र . ३०३९ / १६ , दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
२ . जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ६६०८ / २०१६, दिनांक ०४ ऑगस्ट , २०१६. 
३ . श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , कळंब यांचे पत्र क्र . 
३१०१/१६, दिनांक ०६ ऑगस्ट , २०१६ अन्वये प्राप्त झालेला वैद्यकिय व 
स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ६९१३/ २०१६ ,- श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश, 
क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , कळंब यांची दिनांक ०३ ऑगस्ट , 


उस्मानाबाद , ११/ ०८ / २०१६ . 


दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


१५५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६/ भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


२०१६ ते ०५ ऑगस्ट , २०१६ या ( ०३ ) तीन दिवसांची वैद्यकीय कारणांवरून, 
परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ , मधील 
नियम - ६१ नुसार मंजूर करण्यांत येते . 


प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, यांजकडुन 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . आ . सो .मुंडे, हे दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, कळंब म्हणून काम पहात आहेत . 


पहा :- १. श्रीमती र.र. तेहरा , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र क्र . ७१३३/ १६, दिनांक निरंक रोजी सादर केलेला विहित नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 


२.जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . ६८९१/ २०१६, दिनांक ०९ ऑगस्ट , २०१६ . 


जर श्री . आ . सो .मुंडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , कळंब म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 


३. श्रीमती र.र . तेहरा, सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र क्र . ७२३८ / १६ , दिनांक ११ ऑगस्ट , २०१६ रोजी सादर केलेला 
वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 


( दोन ) 
श्री . आ . सो .मुंडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , 
कळंब यांच्या सदरील कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री .प्रि .म. पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र. वर्ग, कळंब यांनी पाहिला. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

आदेश 


उस्मानाबाद, १० ऑगस्ट , २०१६ . 


आर . आर . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ६९९७/२०१६. - श्रीमती र.र. तेहरा , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांची 
दिनांक ०९ व १० ऑगस्ट , २०१६ या ( ०२) दोन दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरून , परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम - ६१ नुसार मंजूर करण्यांत येते . 


२२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती र.र . तेहरा ह्या सह दिवाणी न्यायाधीश, 
व . स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात 
आहेत . 


पहाः- १. श्री .उ.प्र .कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उमरगा 
यांचे पत्र जा . क्र . निरंक दिनांक ०८ ऑगस्ट , २०१६ रोजी प्राप्त झालेला 
ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित 
करितात - 

आदेश 


जर श्रीमती र.र. तेहरा ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 


श्रीमती र.र . तेहरा, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , व अपर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . शौ . बा . देसाई , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ६९१२/ २०१६.- श्री . उ. प्र.कुलकर्णी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांची दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०१६ ते 
दिनांक ०६ ऑगस्ट , २०१६ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , मधील नियम -५० नुसार (रजेपुढील 
दिनांक ०७ ऑगस्ट , २०१६ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 


उस्मानाबाद , १२ ऑगस्ट , २०१६ . 


सौ . प्रा . प्र . कुलकर्णी, 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री .उ. प्र.कुलकर्णी, हे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
व . स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 


२४ 


जर श्री . उ. प्र. कुलकर्णी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


श्री . उ.प्र .कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , उमरगा यांच्या सदरील 
रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .नि . ला . काळे , 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , उमरगा यांनी पाहिला . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ / २०१६, दिनांक २१ .०७. २०१६ . 

२ ) श्री . जे. वाय. घुले , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अहमदपूर यांची 
दि . २९ . ७.२०१६ ते ३ .८ . २०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाची परावर्तीत 
वैद्यकिय कारणांवरून मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) रजा मागणीचे पुष्ट्यर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणपत्र व 
तंदुरुस्तीचे प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा 
रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


उस्मानाबाद , १० ऑगस्ट , २०१६ 


( आर . आर . देशमुख) , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


आदेश 


क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ ३०४७/ २०१६ , - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६/ भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


१५५३ 


२६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


हे श्री . जे.वाय. घुले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर यांची 
दिनांक २९ .७.२०१६ ते ३.८ .२०१६ पर्यंतची ( ०६ ) दिवसाच्या वैद्यकीय 
कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देत आहेत . 

श्री . जे. वाय. घुले , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्री . जे.वाय .घुले, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


पहाः- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१ / २०१६, दिनांक २१.०७. २०१६ . 

२) श्री . एम.एस . बोराळे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
निलंगा यांची दि . ४ .८ .२०१६ व ५.८ .२०१६ या ( ०२) दिवसाची परावर्तीत 
रजा वैद्यकीय मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) रजा मागणीचे पुष्टयर्थ दाखल केलेले वैद्यकिय प्रमाणात व तंदुरुस्तीचे 
प्रमाणपत्र . 
४ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


__ श्री . जे.वाय. घुले , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.०७. २०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता . 


आदेश 


लातूर , ६ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


क्र . काव्यवि ( प्रशा)/ ३०६२/ २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एम . एस . बोराळे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, निलंगा यांची दिनांक ४.८ .२०१६ ते ५.८ .२०१६ पर्यंतच्या (०२ ) 
दिवसाच्या वैद्यकीय कारणांवरुन उपभोगलेल्या परावर्तीत रजेस कार्योत्तर 
मंजूरी देत आहेत . 

श्री . एम. एस . बोराळे , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 


२५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१.०७. २०१६ . 

२ ) श्री . डी . पी . कासट , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देवणी 
यांची दिनांक ८.८ .२०१६ ते १० .८ . २०१६ पर्यंतची (०३ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एम . एस . बोराळे , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्त ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , निलंगा या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री . एम . एस . बोराळे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत आला होता . 


आदेश 


लातूर , ८ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२७ 


क्र .काव्यवि( प्रशा)/ ३०५३/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . डी. पी . कासट, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , देवणी यांची दिनांक ८ .८ .२०१६ ते १०.८.२०१६ पर्यंतची ( ०३ ) 
दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ७.८ .२०१६ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टीचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक ६ .८ .२०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ .८ . २०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१.०७.२०१६ . 

२ ) श्री . एस . जी . देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उदगीर यांची 
दिनांक १६.८.२०१६ व १८ .८ . २०१६ पर्यंतची ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्री . डी . पी . कासट , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्त 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, देवणी या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री . डी. पी . कासट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


लातूर , ८ ऑगस्ट , २०१६ . 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३०६९ / २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
“ दिनांक १५ .८. २०१६ रोजीचे ध्वजारोहनाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे 
अटीस अधिन राहून " श्री . एस . जी . देशमुख , जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , उदगीर यांची दिनांक १६.८ .२०१६ ते १८ .८ .२०१६ 
पर्यंतची ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १३ .८ . २०१६ , 
१४ .८ . २०१६ व १५.८ . २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार , रविवार व 
स्वातंत्र्य दिनानिमित्त असेलल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . 
तसेच त्यांना दिनांक १२ .८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


१५५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८ -१४ , २०१६/ भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


२९ 


दिनांक १९.८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . एस . जी . देशमुख, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१ .०७.२०१६. 

२) श्री . बी . व्ही . बारवकर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
निलंगा यांची दिनांक १६.८ . २०१६ व २० .८ .२०१६ पर्यंतची ( ०५) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


___ श्री . एस . जी . देशमुख , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . एस . जी . देशमुख , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७.२०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


लातूर , ९ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


२८ 


क्र . काव्यवि( प्रशा)/ ३१८५/ २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
" दिनांक १५.८ .२०१६ रोजीचे ध्वजारोहनाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे 
अटीस अधिन राहून ” श्री . बी .व्ही . बारवकर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा यांची दिनांक १६.८ .२०१६ 
ते २० .८ .२०१६ पर्यंतची (०५ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक 
१३.८ .२०१६ , १४ .८ .२०१६ व १५.८ . २०१६ रोजी अनुक्रमे दुसरा शनिवार , 
रविवार व स्वातंत्र्य दिन व रजेच्या पुढे दिनांक २१ .८ . २०१६ रोजी रविवार 
निमित्त असेलल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक १२.८.२०१६ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२.८.२०१६ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहाः-१) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१.०७.२०१६. 

२) श्री . ए. एन . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश - ३, लातूर यांची दिनांक 
१७.८. २०१६ ते २६.८.२०१६ पर्यंतची (१०) दिवसाची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ),जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


श्री . बी .व्ही . बारवकर, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . बी . व्ही . बारवकर , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्त २रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


आदेश 


क्र . काव्यवि ( प्रशा )/ ३१८४/ २०१६, - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . ए. एन . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
लातूर यांची दिनांक १७.८. २०१६ ते २६.८ .२०१६ पर्यंतची ( १०) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २७.८ .२०१६ व २८ .८ .२०१६ रोजी अनुक्रमे 
चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टयांचे लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १७ .८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पासून ते दिनांक २९ .८. २०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


___ श्री . बी . व्ही . बारवकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


लातूर , १७ ऑगस्ट, २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


श्री . ए. एन . पाटील, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पूर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


३० 
Superintent of Police 


श्री . ए. एन . पाटील , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


Notification 


श्री . ए. एन . पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१ .७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यांत येईल . 


O . No . DSB/ Morcha/ 3644 / 2016 Office of the 
supdt. Of Police, Osmanabad..:-- Whereas “ Maratha 
Muk Morcha” at Osmanabad City is being 
conducted on 26 /08 /2016 large No of agitators from 
Osmanabad City and digffrant part of Osmanabad Dist. 
are being gauthered at Osmanabad City to join this 
morcha and where are if to exdpedient in the interest 
of public safety to prohibit and regulated plying / run 


लातूर , १७ ऑगस्ट , २०१६ . 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६/भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ 

१५५५ 
ning ofmotor vechicles on Osmanabad -Aurangabad Police, Osmanabad do here by prohibit plying orthe 
road as specified in the schedule below . 

running of any Motor vehicle on the Osmanabad 

Aurangabad route form 25 /08 / 2016 at 00 .00 hrs . to 
Now therefore in exercise of the power vested to 

26 /08 /2016 at 18 .00 hrs . as specified in the schedule 
me under section 33 ( 1 ) (b ) of Bombay Police 

below & regulate diversion of traffic as below . 
Act- 1951, I Pankaj Desmukh , Superintendent of 


& Other 


For S . T. Buses & Other A ) Aurangabad - Solapur- Vijapur :- Terna T- Point to Via . by pass Sanja 
tourist vehicles (car, Jeep, etc.) | chowk S. T. Stand 


B ) Solapur- Osmanabad - Aurangabad : - Maur placeto Via. by pass 

Sanja chowk S . T .Stand 


C ) Osmanabad -Barshi. Via Jadhavwadi, Vairag Naka , Sathe chowk , 

Maur place to Via . by pass Sanja chowk S . T.Stand . 


Vehicles exempted from Notification : 
1 . All Govt. vehicles and VIP , VVIP vehicles. 


2 . Vehicles on emergency and essential services duties. 
Osmanabad, 25/ 08/2016. 


PankajDeshmukh , 
Superintent of Police , 

Osmanabad . 


३१ 


निलंगा या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एस .एच . इनामदार, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१. ७. २०१६ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे राहील . 


लातूर , १२ ऑगस्ट , २०१६ . 


पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६, दिनांक २१.०७.२०१६ . 

२ ) श्री . एस . एच . इनामदार , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
निलंगा यांची दिनांक २२ .८ .२०१६ व २६.८.२०१६ पर्यंतची ( ०५ ) दिवसाची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


व्ही . डी . डोंगरे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र .काव्यवि (प्रशा )/ ३१४३/ २०१६ ,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर हे 
श्री . एस . एच . इनामदार , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, निलंगा यांची दिनांक २२ .८ .२०१६ ते २६.८. २०१६ 
पर्यंतची (०५ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २१ .८ . २०१६ , 
रोजी रविवार आणि रजेच्या पुढे दिनांक २७.८. २०१६ व २८ .८२०१६ रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त असेलल्या सुट्टयांचे लाभासह 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २० .८ . २०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २९ .८.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


पहाः-१ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३२१/ २०१६ , दिनांक २१.०७. २०१६ . 

२) श्री . एच . ए . मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक 
१६ .८ . २०१६ व १७.८ .२०१६ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्री . एस. एच . इनामदार , हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


क्र . काव्यवि( प्रशा )/ ३१५१/ २०१६,- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर हे 
“ दिनांक १५.८ . २०१६ रोजीचे ध्वजारोहनाचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचे 
अटीस अधिन राहून ” श्री . एच . ए . मुल्ला , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर 
यांची दिनांक १६.८.२०१६ ते १७.८.२०१६ या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा , 


__ श्री . एस . एच . इनामदार , हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्त 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 


१५५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६/ भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेच्या मागे दिनांक १३.८ .२०१६, १४ .८ . २०१६ व १५.८ . २०१६ रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवार , रविवार व स्वातंत्र्य दिनानिमित्त असेलल्या सुट्टयांचे लाभासह । 
मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १२.८.२०१६ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १८ .८ .२०१६ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


अनधिकृत घरे पाडण्याची मोहीम म. न. पा . औरंगाबाद यांनी सुरू केली 
आहे . महानगरपालीका / जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादच्या वतीने 
शहरातील विविध भागातील शासकीय जागेवरील अनधिकृत इमारतींची 
अतिक्रमणे काढण्याकरिता मोहीम राबविण्यात येत आहे . तसेच आगामी 
काळात धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे काढण्या करिता मोठयाप्रमाणावर 
मोहीम राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर बाबत स्थानिक नगरीकांकडुन 
व लोकसेवकाकडुन विरोध होवुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
शकतो. 


श्री . एच . ए . मुल्ला, हे रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री . एच. ए. मुल्ला, हे रजेवरुन परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात तशीच पुढे चालू 
ठेवण्यात येईल . 


नुकतेच औरंगाबाद शहरा जवळील पंढरपुर हे गांव गायरानमध्ये असल्याचे 
मा . उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल करण्यात 
आली असून सदर बाबत पंढरपुर येथिल रहिवासी यांचे आंदोलने व 
निदर्शने होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


श्री . एच . ए. मुल्ला, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक २१.७.२०१६ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
राहील. 


लातूर , १६ ऑगस्ट , २०१६ . 


नुकतेच परभणी येथून इसिस या दहशतवादी संघटनेच्या संपर्कात 
असलेल्या नासेर बिन अबुबकर याफई चाऊस व मोहम्मद शाहिद मोहमंद 
कादर अलि खान यांना दहशतवादी विरोधी पथक औरंगाबाद यांनी अटक 
केली असून त्यांचे कडून स्फोटके जप्त करण्यात आले आहे . 


एस . डी . जगमलानी , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 


३३ 


सध्या कोपर्डी ता .कर्जत , जिल्हा अहमदनगर येथिल घडलेली बलात्कार 
व खुन प्रकरणामध्ये वेगवेगळ्या पक्ष/ संघटनेकडून औरंगाबाद शहरात वेगवेगळ्या 
ठिकाणी आंदोलने व निदर्शने चालू आहेत . 

नुकतेच दादर मुंबई येथिल डॉ . आंबेडकर भवन व प्रेस पाडल्याचे 
निषेधार्थ औरंगाबाद शहरात निदर्शने व आंदोलने होऊन कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


पोलीस आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये 
खालील आदेश , 


आदेश 


मा .मंत्रीमहोदय , विरोधी पक्ष नेते यांचे दौरे चालू आहेत . त्यांचे दौरे 
दरम्यान शेतकरी हे आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . 


क्र .विशा -५ / औ/ ५५७८/ २०१६, - ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास आणुन 
देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये 
विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या 
तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले 
आहे . 


अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीचे नरेंद्र दाभोळकर कॉ . गोविंद पानसरे यांचे 
हत्या प्रकरणी सि . बी . आय . यांनी सनातन संस्थेचे डॉ . विरेंद्र तावडे यांना 
अटक करण्यात आल्यामुळे सनातन संस्थेकडून निषेध व्यक्त करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


दिनांक ३१/ ०८/ २०१६ रोजी दर्श पिठोरी आमावास्या आहे . 


दिनांक ०१/ ०९ / २०१६ रोजी पोळा आहे . 


महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला . त्याचेविरोधात 
शहरात आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


दिनांक ०३/ ०९ / २०१६ रोजी पासुन मुस्लिम जिल्हेज मासारंभ आहे . 


शहरात मराठा , मुस्लिम आरक्षण , यांचे विरूध्द इत्यादी मागण्यांसाठी 
मोर्चे, धरणे , आंदोलने सुरू आहेत . 


दिनांक ०४/ ०९/ २०१६ रोजी हरितालिका आहे . 


दिनांक ०५/ ०९/ २०१६ रोजी श्री गणेश चतुर्थि असून गणेशोत्सव आरंभ 
होत असुन शिक्षक दिन आहे . 


औरंगाबाद शहरालगतची एकुण २८ गावांचा विकासासाठी शासनाच्या 
वतीने सिडकोला आदेश देण्यात आला असुन त्यामधील आरक्षण व इतर 
मुद्यांबाबत आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको झालर कृती समितीच्या 
वतीन अध्यक्ष श्री .पंजाबराव वडजे यांच्या नेतृत्वाखाली विविध आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 


दिनांक ०६ / ०९ / २०१६ रोजी ऋषी पंचमी आहे . 


दिनांक ०८ / ०९ / २०१६ रोजी गौरी आवाहन आहे . 


दिनांक ०९ / ०९ / २०१६ रोजी गौरी पुजन आहे. 


दिनांक १०/ ०९ / २०१६ रोजी गौरी विसर्जन आहे . 
दिनांक १२/ ०९ / २०१६ रोजी बकरी ईद आहे . 


शासनाच्या वतिने महानगर पालिका हद्दीत विकास आराखडा घोषीत 
करण्यात आला आहे. त्या आराखड्यात नागरीकांचे बांधलेल्या घरांवर व 
प्लॉटवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यावरून नागरिकांच्या भावना 
तिव्र झालेल्या असून त्यांचेकडून अदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहे . 
त्यामुळे कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


दिनांक ११/ ०५ / २०१६ रोजी खाम नदिमध्ये अतिक्रमण करून बांधलेली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८- १४ , २०१६/ भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


१५५७ 


म . रा .विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडून होत 
असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असुन 
त्यामुळे नागरीकांमध्ये असंतोष आहे. तसेच लोडशेडिंगमुळे अचानक 
नागरीकांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 


ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अंत्यविधी , विवाह समारंभ 
आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय 
कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्या 
कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही . 


औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध कामगार 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात यांच्यात पगार वाढ इतर मागण्यासाठी वाद 
असून कामगाराचे उपोषण , द्वारसभा , धरणे , निदर्शने , मोर्चे सारख्या 
आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवतात . 


सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
३१/ ०८ / २०१६ चे ०० .०० वाजे पासून ते दिनांक १४/ ०९ / २०१६ चे 
२४ .०० वाजेपावेतो लागु राहील . 


शासनाच्या वतिने महानगर पालिका हद्दीत विकास आराखडा घोषीत 
करण्यात आला आहे . त्या आराखड्यात नागरीकांचे बांधलेल्या घरांवर व 
प्लॉटवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे . त्यावरून नागरिकांच्या भावना 
तीव्र झालेल्या असून त्यांचेकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहे . 
त्यामुळे कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 
___ मी पुढे असेही नमूद करतो की , सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेकाद्वारे जाहीर करण्यात 
येईल . 


ऑटोरिक्षा व हेल्मेटसक्ती बाबत मा . उच्चन्यायालयाच्या आदेशानुसार 
वाहतुक शाखेची मोहीम चालु असल्याने त्यांचेकडून दगडफेक , बंद, निदर्शने 
या सारखे आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ३०/०८ /२०१६ 
रोजी काढण्यात आला आहे. 

औरंगाबाद , ३० ऑगस्ट , २०१६ . 


वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक 
शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी , महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी अमितेश कुमार , पोलीस आयुक्त , 
औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे की औरंगाबाद पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति व्यतिरिक्त 
अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही व्यक्ती . 


अमितेश कुमार , 
पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


१ ) शस्त्रे , सोटा , तलवार , भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या , किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही . 


विषय:- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३६ अन्वये अंमलबजावणी 
अधिकार प्रदान केले बाबत . 


२) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार 


आदेश 


नाही . 


३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची साधने 
बाळगु नये , जमा करू नये किंवा तयार करणार नाही . 


४) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही. 


क्र .जिविशा/ एचए/ गणेशोत्सव / ६७०१/ २०१६ , - उपरोक्त विषयान्वये नांदेड 
जिल्हयात दिनांक ०५ .०९. २०१६ ते दिनांक १५.०९ .२०१६ या कालावधीमध्ये 
श्री गणेशोत्सव हा सण मोठया प्रमाणात साजरा केला जाणार आहे . 
त्याकरीता सदर कालावधीत शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी 
मी संजय येनपुरे , पोलीस अधीक्षक , नांदेड मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ३६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये सर्व उप विभागीय 
पोलीस अधिकारी, सर्व पो . स्टे . प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी 
अधिकारी यांना दिनांक ०५/ ०९/ २०१६ रोजी ०० .०० वा . पासून ते 
दिनांक १५ / ०९ / २०१६ चे २४ .०० वा . पर्यंत वरील कलमान्वये खालील 
अधिकार प्रदान करीत आहे . 


५) जाहीरपणे घोषणा करू नये, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करू नये . 


६ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
भाषणे करू नये , सोंग अगर हावभाव करू नये, आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करू नये , त्याचे 
प्रदर्शन करू नयेकिंवा त्यांचा जनतेस प्रसार करू नये . 


१ . रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणूकीतील किंवा जमावातील 
लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक कशी ठेवावी ? 
या विषयी निर्देश देणे . 


२ . अशा कोणत्याही मिरवणूका या कोणत्या मार्गाने , कोणत्या वेळात 
काढाव्यात किंवा काढू नयेत ? असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे . 


तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाचकिंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिंना सार्वजनिक 


३. सर्व मिरवणूकीच्या व जमावांच्या प्रसंगी व उपासनेच्या वेळी व 


१५५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०१६/ भाद्रपद १७-२३ , शके १९३८ 


भाग १ - पुरवणी 


कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजिनक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी 
अडथळा न होऊ देणे . 


४. सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये , घाट किंवा घाटावर, सर्व धक्क्यावर व 
धक्क्यामध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे धुण्याच्या व उतरणेच्या 
जागांच्या ठिकाणी व जागामध्ये , देवालय आणि इतर सर्व सार्वजनिक 
स्थळी सुव्यवस्था राखणेसाठी योग्य ते आदेश देणे . 


सर्व पो . स्टे . प्रभारी अधिकारी व सर्वबंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून 
रहदारीचेनियमन व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची तारीख / वेळ / जाहिरसभा / 
मोर्चे/ मिरवणूक / निर्दशने / पदयात्रा ईत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस उप 
निरीक्षक किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व वेळ सभेची जागा मिरवणूकीचा, 
मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, पुर्वपरवानगी शिवाय आयोजीत 
करु नये . संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेले आदेशाचे पालन करावेत सदर 
जाहीरसभा/मिरवणुका / पदयात्रेत / समयोजित घोषणा सोडून किंवा ज्या घोषणांनी 
शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये . 


५. कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ ढोल , ताशे व इतर वाद्ये 
वाजविण्याचे व गाणी गाण्याचे, शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 


६ . कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक करमणूकीच्या ठिकाणी लोकांना उपद्रव होऊ नये म्हणून 
ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करणेचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
योग्य ते आदेश देणे . 


सदरचा आदेश लग्नाच्या ठिकाणी, प्रेत यात्रेस लागू नाही. या आदेशाचे 
उल्लघंन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास 
पात्र ठरेल . 

सदरचा आदेश संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात दिनांक ०५/ ०९/ २०१६ चे ००.०० 
वा . पासून दिनांक १५/ ०९/ २०१६ चे २४ .०० वा . पर्यंत लागु राहील . 
____ हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २४/ ०८/ २०१६ रोजी 
दिला आहे . 


७. सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी या अधिनियमांची कलमे ३३,३५ ,३७, ते ४० ,४३ , 
व ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास 
पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


नांदेड , २४ .०८ . २०१६ . 


संजय येनपुरे , 
पोलीस अधीक्षक , नांदेड . 


___ मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही इसमांनी सदर चा आदेश 
लागू असे पर्यंत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी , 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शुक्रवार दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ : भाद्रपद ११ , शके १९३८ 


३५ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद याजकडून 

आदेश 
जा .क्र . २०१६/ नपाप्र / कार्या-१/ कावी३०८ 


By Collector Osmananad 

Order 
No. 2016/ MUN/ Desk-1 / WS -308 


मा . आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश 
क्रमांक एमएनसी/ ११.०१/ सीआर - २३/ डी - XI दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ 
पोटकलम ( १ ) प्रमाणे, मी डॉ . प्रशांत नारनवरे जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद , 
या प्रगटनाद्वारे असे जाहिर करतो की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम 
नगरपरिषदेच्या दिनांक २८ .०८ . २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट 
निवडणूकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रभागातील 

जागेवर नगरपरिषद सदस्य म्हणून निवडून आले आहेत . 
| अ . निवडून आलेल्या प्रभाग | जागा । शेरा ( जर जागा राखीव 
क्र . सदस्यांचे नाव | क्रमांक क्रमांक | असेल तर कोणासाठी ) 


In pursuance of the power delegated to me under 
subsection ( 1) of section 19 ofMaharashtra Municipal Coun 
cil, Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965 by 
the Commessioner, State Election Commissionm ,Maharashtra 
vide order No.MNC /11.01 /CE -23 /D XI Dated 17th August , 2001 . 
I Dr. Prashant Narnavre , Collector Osmanabad here by pub 
lish the name of person who has been declared elected as 
Councillor of Municipal Council Bhoom on the Seat from the 
Ward shown against his name in By Election held on 28th 
August 2016. 

Name of the ward Seat. Remarks 
No . ___ Councillor No . | No. | ( If the seat is 

| reserved , for whom)| 
|Shri. Takle | 

4E 
Sagar Yedba 

General 


Sr. 


१ श्री टकले सागर एडबा | ४ । इ 


सर्वसाधारण 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 
दिनांक :- ०१ / ०९ / २०१६ 


Place : Osmanabad 
Date : 01/09/ 2016 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


(Dr. Prashant Narnavare ) 

Collector Osmanad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४, २०१६/भाद्रपद १७-२३, शके १९३८ 


१५५९ 


शनिवार दिनांक ३ सप्टेंबर २०१६ : भाद्रपद १२, शके १९३८ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन 

औरंगाबाद यांचेकडुन 
औरंगाबाद महानगरपालिका पोट निवडणूक -२०१६ 


स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ अन्वये महानगरपालिका 
औरंगाबाद मधील नवनिर्वाचित पालिका सदस्यांची नियम ४ ( १ ) खालील 
नमुना तीन मधील माहिती . 


क्रमांक २०१६/निवडणूक / नपाप्र/ प्र . क . दिनांक ०१/ ०९/ २०१६. - महाराष्ट्र 


अ.क्र . 


अ . क्र . 


प्रभाग क्र . 


पक्षाचे नाव 


निवडुन आलेल्या 
उमेदवारांचे नांव 


| विभागीय आयुक्त यांच्याकडे 
घोषणापत्र दाखल केल्याचा 

दिनांक 


| 


12 


सचिन सुर्यकांत खैरे 


शिवसेना 


दि . ३०.०८ . २०१६ 


परवीन खैसर खान 


नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी 


दि . २९ .०८ . २०१६ 


दिनांक , ०१/०९/ २०१६ 


__ ( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक नगरपारिषद 

प्रशासन , औरंगाबाद . 


मंगळवार दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ : भाद्रपद १५ , शके १९३८ 


३७ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 
( नगरपरिषद प्रशासन ) 


वाचा: 
१ . या कार्यालयाचे आदेश क्र. २०१६/ नपाप्र/ नपनि/ का -१ / टे-/ प्र .क्र . १९ 
दिनांक २७.०७. २०१६ 
२ . पिठासीन अधिकारी नगरपरिषद लोहा तथा उपविभागीय अधिकारी , 
कंधार यांचा अहवाल जा .क्र / नपलो/निवडणक /०१ दिनांक ०३ .०८. २०१६ 
३. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता 
व नियुक्त्या) नियम , २००६ , व सुधारीत २०१० 


उपरोक्तनसार पिठासीन अधिकारी संदर्भ क्र.३ अन्वये नगर परिषदा 
नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांचे अर्हता व नियक्त्या ) नियम २००६ 
व सुधारीत २०१० नूसार कार्यवाही करुन सदर विशेष सभेत नामनिर्देशित 
सदस्य नियक्ती करण्यात आली असल्याचे जाहिर केले आहे. 

त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी नांदेड उपरोक्त क्र.३ चे नियम ६ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानूसार नगर परिषद लोहा नगरपरिषदेमध्ये दिनांक 
०३.०८ . २०१६ रोजी आयोजित विशेष सभेत खालील दर्शविल्याप्रमाणे 
उमेदवारांची नामनिर्देशित सदस्य म्हणन नियक्ती झाली असल्याचे जाहिर 
करीत आहे. 


अ . क्र नगरपरिषदेचे/ | नियूक्त करण्यात आलेल्या पक्षाचे नाव 

नगरपंचायतीचे नाव | नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 
1. | नगरपरिषद लोहा युवराज वसंतराव वाघमारे 

भारतीय 
राष्ट्रीय काँग्रेस 


आदेश 
क्र . २०१६/ नपाप्र / का - १/ टे- ७/ पननि / प्र. क्र . १९ :- ज्याअर्थी पिठासीन 
अधिकारी नगरपरिषद लोहा तथा उपविभागीय अधिकारी, कंधार यांनी 
संदर्भ क्र.१ अन्वये लोहा नगर परिषदेतील नामनिर्देशित ( ०१) सदस्यांचे 
नियक्ती करणेसाठी दिनांक ०३ .०८ .२०१६ रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये 
जोडपत्र १ नूसार कार्यवाही बाबतचा अहवाल संदर्भ क्र .२ नूसार सादर 
केला आहे 


दिनांक : ३१.०८ . २०१६ 
स्थळ : नांदेड 


( सुरेश काकाणी) , 
जिल्हाधिकारी नांदेड , 


१५६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर ८-१४ , २०१६/ भाद्रपद १७- २३ , शके १९३८ भाग १ - पुरवणी 
३८ 

उपरोक्तनसार पिठासीन अधिकारी यांनी संदर्भ क्र.३ अन्वये 
जिल्हाधिकारी यांजडून 

नगर परिषदा नगरपंचायती (नामनिर्देशित सदस्यांचे अर्हता व 
( नगरपरिषद प्रशासन ) 

नियुक्त्या) नियम २००६ व सुधारीत २०१० नुसार कार्यवाही 
वाचा: 

कस्न सदर विशेष सभेत नामनिर्देति सदस्य नियुक्ती करण्यात 
१ . या कार्यालयाचे आदेश क्र. २०१६/ नपाप्र/ नपनि / 

आली असल्याचे जाहिर केले आहे . 
काप / टे७ / प्र. क्र.१९ दिनांक २७. ०७. २०१६ 

__ त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी नांदेड उपरोक्त क्र..३ चे नियम 
२. पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत नायगाव 

६ अन्वये प्राप्त अधिकारानूसार नगर परिषद नगरपंचायत 
तथा उपविभागीय अधिकारी , बिलोली यांचा नायगाव येथे दिनांक ०३. ०८ . २०१६ रोजी आयोजित विशेष 
अहवाल दिनांक ०३ .०८ . २०१६ 

सभेत खालील दर्शविल्याप्रमाणे उमेदवारांची नामनिर्देशित सदस्य 
३. महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती म्हणून नियुक्ती झाली असल्याचे जाहिर करीत आहे . 

( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) 
नियम , २००६, व सुधारीत २०१० 


अ . क्र | नगरपरिषदेचे/ नियूक्त करण्यात आलेल्या पक्षाचे नाव 

नगरपंचायतीचे नाव | नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 
नगर पंचायत |शिंदे रमेश व्यंकटराव 

भारतीय 
नायगांव 

राष्ट्रीय काँग्रेस 
कवटीकवार अतुल ज्ञानेश्वर 


१ . 


आदेश 
क्र . २०१६/ नपाप्र/ का -१/ टे- ७/पननि /प्र.क्र . १९ .- ज्याअर्थी 
पिठासीन अधिकारी नगरपंचायत नायगाव तथा उपविभागीय 
अधिकारी , बिलोली यांनी संदर्भ क्र .१ अन्वये नायगाव 
नगरपंचायतीमध्ये नामनिर्देशित ( ०२ ) सदस्यांचे नियुक्ती 
करणेसाठी दिनांक ०३.०८. २०१६ रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये 
जोडपत्र १ नसार कार्यवाही बाबतचा अहवाल संदर्भ कर 
नसार सादर केला आहे 


नादड , ३१/ ०८ / २०१६ 


( सुरेश काकाणी ), 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


